भारतीय शिक्षण संस्था पुणे या संस्थेस सहाव्या 
वेतन आयोगानुसार सुधारित वेतनश्रेणी लागू 
करण्यासाठी राज्य शासनाकडून देय 
असलेली ४५ % परिरक्षण अनुदानाची 
(Matching Grant) रक्‍कम अदा 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय पुरकपत्र क्र. वेतन-२०१४/(३७८/१४)/विशि-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- 02 डिसेंबर , २०१७ 
वाचा :- 
१) शासन निर्णय क्र वेतन-२०१४/(३७८/१४)/विशि-१, दि. ०९ मार्च, २०१७. 
२) शासन निर्णय क्र वेतन-२०१४/(३७८/१४)/विशि-१, दि. ०९ ऑगस्ट, २०१७. 
शासन पुरकपत्र 
संदर्भाधीन क्र. 02 येथीळ शासन निर्णयामधील परि. ०३ नंतर पुढील परिच्छेदाचा समावेश 
करण्यात येत आहे. 
सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या दि. १८.०४.२०१७ व दि. ३०.०६.२०१७ च्या परिपत्रकास 
अनुसरून निर्गमित करण्यात येत आहे. तसेच दि. १८.०४.२०१७ च्या परिपत्रकाच्या परिशिष्टातील 
अनुक्रमांक ८ मध्ये नमूद अटींची तसेच परिपत्रकातील परिच्छेद क्र. ७ ते १८ मधील अटींची पूर्तता होत 
आहे. 


सदर शासन पुरकपत्र महाराष्ट्र शासनाच्या ७/१//.॥१9॥8॥/8७5॥[9.9०५७.॥ या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१७१२०२१२५५४४४१०८ असा आहे. हे पुरकपत्र 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Digitally signed by Vijay Eknath Sable 
Date: 2017.12.02 14:46:58 +05'30' 
(विजय साबळे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) मा. राज्यपाल तथा कुलपती यांचे सचिव, राजभवन मलबार हिल, मुंबई, 
२) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 


शासन निर्णय पुरकपत्र क्रमांकः वेतन-२०१४/(३७८/१४)/विशि-१ 


३) मा. मंत्री (उच्च व तंत्र शिक्षण), यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 
४) मा. मंत्री (उच्च व तंत्र शिक्षण) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई, 
५) संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 
६) विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण, पुणे विभाग, पुणे. 
६) सदस्य सचिव, इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल एज्युकेशन, जे.पी, नाईक पथ, 
१२८/२, कोथरूड, पुणे -४११ ०२९, 
७ सदस्य सचिव इंडियन कौन्सिळ ऑफ सोडल सायन्स रिसर्च अरुणा असफअली मार्ग, 
नवी दिल्ली- 190-019, 
९) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई-१ महाराष्ट्र, (५ प्रती), 
१०) महालेखापाल (लेखा परीक्षा) मुंबई १, महाराष्ट्र, (५ प्रती), 
११) जिल्हा कोषागार अधिकारी पुणे. 
१२) निवड नस्ती (विशि-१) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


